चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प योजना. 
ता. gar जि. पुणे द्वितीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.- सुप्रमा-२०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०)/मप्र 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचा निर्णय क्र.(२९७)/ (४१४/ ९७)/ 
चिल्हेवाडी/मप्र/प्रश्‍ा-२, दि. ०६/०८/१९९७. 
२. शासन निर्णय क्र.- चिल्हेवाडी मध्यम प्रकल्प/सुप्रमा २००८ / ६१९/ (प्र.क्र.१४५/०८) 
/ मप्र दि. २५/०५/२०१०. 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मकृखोविम/०३/(५६१/२०१९)/प्र.बा.-२/४६४५ दि. १४/१२/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प हा पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्‍यात आहे. चिल्हेवाडी धरण हे मांडवी 
नदीवर बांधण्यात आळे आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत उर्वरीत महाराष्ट्र 
या प्रदेशात आहे. प्रकल्पाची साठवण क्षमता २५.३० द.ल.घ.मी. एवढी आहे. सदर प्रकल्पाव्दारे पुणे जिल्ह्यातील 
जुन्नर तालुक्‍यातील १९ गावांतील एकूण ७६९७ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 
चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक-१ नुसार सन १९९६-९७ चे दरसूचीवर आधारीत रू. 
१२३.६३ कोटी (एकरे तेवीस कोटी त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक- 
२ अन्वये चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पास सन २००६-०७ चे दरसूचीवर आधारीत रू. १९४.२३ कोटी (एकडो 
चौर्‍्यांण्णव कोटी तेवीस लक्ष फक्त) किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक- ३ अन्वये सन 
२०१८-१९ (सा. बा. २०१९-२०) चे दर सूची वर आधारीत रुपये ३१३.४८ कोटी किंमतीचा द्वितीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.८९ येत 
असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो. 
सदर प्रकल्पाची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये १९४.२३ कोटी द्वितीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये ३१३.४८ कोटीच्या तुलनेत रूपये ११९.२५ कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची 


प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
अ.क्र बाब वाढ (रुपये कोटी) 

| a | दरसुचीतील बदलामुळे ४०.८९ 
२ भुसंपादन किंमतीतील वाढ 1१.00 00 
3 अपुर्ण तरतुदी मूळे झालेली वाढ ५.९६ 
४ व्याप्ती बदल २९.८१ 
4 इतर कारणामुळे झालेली वाढ ४०.८१ 
५ अनुषंगिक खर्च ०.७८ 

एकुण वाढ ११९.२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०)/मप् 


प्रकल्पाचा संकल्पित उपयुक्‍त पाणीसाठा २२.७३ द.ल.घ.मी. असून एकूण पाणी वापर २८.४५३ द.ल.घ.मी. 
इतका आहे. संदर्भ क्रमांक- 3 अन्वये प्राप्त प्रस्तावास व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासनाच्या या निर्णयाव्दारे चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प योजनेच्या सन २०१८-१९ (सा. बा. २०१९- 
२०) दरसूचीवर आधारित रुपये ३१३.४८ कोटी (रुपये तीनशे तेरा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष फक्त) किंमतीच्या प्रकल्प 
अहवालास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये रु. ३०१.३३ कोटी (रुपये 
तिनशे एक कोटी तेहत्तीस लक्ष मात्र) कामाप्रित्यर्थ, रु.१२.१५ कोटी (रुपये बारा कोटी पंधरा लक्ष मात्र) आस्थापना व 
अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 
२. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
अनुक्रमांक ०२/२०२२ वर नोंद घेण्यात आली आहे. 
३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात 
यावे. 
४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च ८० सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०१) कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१-एच ७६३) चिल्हेवाडी मध्यम 
प्रकल्प या शरिर्षाखाली टाकावा व मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदर व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५.१ या प्रकल्पांतगत एकूण ७६९७ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, त्यापैकी ६३७२ हे. क्षेत्र अस्तित्वात 
असलेल्या कालव्याद्वारे भिजवण्याचे (ATH करणे) प्रथम सुधारीत प्रकल्प अहवालामध्ये प्रस्तावित 
आहे. WET १३२५ हे. क्षेत्र नव्याने सिंचना खाली येत असल्याने, सदर प्रकल्पास भारताचे राजपत्र दिनांक 
१४.०१.२०१८ अन्वये पर्यावरण मान्यतेची आव्यकता नाही, असे नमूद केले आहे. सबब, प्रकल्पाचे सिंचन 
क्षेत्र किती व पर्यावरण मान्यतेबाबत महामंडळाने सक्षम स्तरावर खातरजमा प्रथम करावी. 

५.४ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी. 

५.५ राज्यतांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील मुद्यांची पुर्तता झाल्याची महामंडळाने खातरजमा 
करावी. 

५.६ सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 
अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील. या संदर्भात शासनाचे 
प्रचलित शासन निर्णय, नियम, 0४७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा 
कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
महामंडळाची राहील. 

५.७ सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपध्दतीत अनियमितता झाल्या 
असतील, कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण 
होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व 
अशी कोणतीही सहमती/मान्यता शासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. 

५.८ सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०)/मप् 


५.९ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल San नवीन घटकांचा शासन मान्यते शिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये. 

५.१० प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणी साठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत 
जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / 
निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 

७. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- १४०/२०२२/का. १४३४ दिनांक- 
०६/०७/२०२२, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- १६७२/२२/व्यय-१२ दिनांक-२०/०७/२०२२ यांच्या 
शिफारशीसह निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२१४१६३१०८६७२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRASAD Daye by PRASAD RANCHER 


Cc DN: CN = PRASAD RAMCHANDRA NARVEKAR, 
C =IN, S = Mahi htra, 0 = GOVE! 
RA M C H A N D R A MAHARASHTRA, OU WATER RESOURCES 


NARVEKAR DEPARTMENT 


Date: 2023.02.14 17:38:15 +05'30' 


(प्रसाद नार्वेकर) 
शासनाचे उप सचिव 


सहपत्र :- उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा. 

प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधीपक्ष नेता विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभागयांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) उप सचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे 

१८) वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) नियोजन विभाग (का- १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२०) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०)/मप्र 


उप शीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
चिल्हेवाडी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता. जुन्नर, जि. पुणे 

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा- २०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०१)/मप्र 

दिनांक - १४ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


(किंमत रुपये लक्ष) 


(अ) | Bear 
1१ ओअ- प्राथमिक ae es] ae 
२ | बी- भूसंपादन १७५३.६८ १३३६.५७ -४१७.११ 
३|सी- कामे ९९२९.०९ ११२७४.३२ १३४५.२३ 
४ | डी - विमोचक ३२६.०० ३२६.४० ०.४० 
५ | के - इमारती १.२१ ११.७० १०.४९ 
६ | एम- प्लान्टेशन ०.८० ३.९२ ३.१२ 
| 8 ओ- संकीर्ण १.२२ | ळे | -१.२२ 
८ | पी- देखभाल ३१.९७ |.__ औत. | -३१.९७ 
९ | Rs व संयंत्रे | eo 0.00 | | ao 
zs आर - सस्ते ee ee | जी. || 
99 एक्स्‌ - पर्यावरण | eee |_ कळेल (__ eee 
१२ | वाय- संग्रह तूट ७.९९ |... _ तीट -७.९९ 
एकूण (अ) १२०५३.९६ १२९५२.९१ ८९८.९५ 
(ब) | कालवे व वितरण व्यवस्था 
as ओ- प्राथमिक २०.८१ ८४.४९ ६३.६८ 
२ | बी- भूसंपादन ४९.१८ ५६६.४९ ५१७.३१ 
३ सी- कामे ho ee i ee Lee | 
४ | डी - विमोचक ee eee Pee | 
4 | इ- प्रपात | eee [ee | Lee _ | 
६ | एफ -मो-यांची कामे १००.०० शिक अ _१००.०० 
७ | जी- पूल 10०० | शिका 10.00 | 
८ | एच - निकासी 10.00 | a a | 80 
९ | &- इमारती 0.28 eee | -0.28 
| 90 | एल-। :मातीकामे ५०००.५४ १५४०५.४२ १०४०४.८८ 
Feat एल-॥ : अस्तरीकरण | eee ae Lee 
१२ | एल-॥ : सेवा रस्ते ae | eee a 
93 | एम- प्लान्टेशन 1१.0० | lO eee | 90 | 
१४ | ओ- संकीर्ण ०.६९ शिक _-०.६९ 
१५ | पी - देखभाल १७.८७ ९२.९४ ७५.०७ 
१६ | क्यु-औजारे व संयंत्रे ०.५० ae -0.40 
१७ | आर - रस्ते ४.०० शिळ _४.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२०/५४६/(प्र.क्र.२०९/२०)/मप्र 


१८ | यु - वितरीका १०३०.९५ १०२९.९० -१.०५ 
१९ | व्ही - शहोतचा-या |. के ०० eee 00 Le 00 
२० | डब्ल्यू- निचराचाऱ्या oo 00 |. हते. | 00 शिका 00 
२१ | VR - पर्यावरण eee | .00 ie ,00 [__ औक = | 00 
२२ | वाय- संग्रह तूट ४.४६ a 00 -४.४६ 
एकूण (ब) ६२३०.९९ १७१७९.२४ १०९४८.२५ 
(क) | एकूणकामे (अ--ब) १८२८४.९४ ३०१३२.१५ ११८४७.२० 
(ड) | आस्थापना,संयंत्रे व इतर खर्च ११३७.७८ १२१५.४१ ७७.६३ 
एकूण किंमत(क--ड) १९४२२.७२ ३१३४७.५६ ११९२४.८३ 
ठळक बाबी 
अ) या योजनेचे सिंचन A (ICA) ७६९७ हेक्‍टर आहे. 7 ; 
क) आर्थिक परतावा दर (ERR) १०.२८ % NARVEKAR ण 10 
(प्रसाद नार्वेकर) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


